सन 2029-22 साठी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी परिषद, पुणे या कार्यालयास 
निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : निधीवि-२०२१/प्र.क्र. ८८/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२२. 
संदर्भ:- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग समक्रमांक, दि.२३.०२.२०२२. 


शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अनुक्रमे परि.क्र.२ मध्ये यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी (सां.क्र.२२०१००१७२०) म्हणून याऐवजी यासाठी 
सहाय्यक निबंधक (अर्थ व नियोजन), सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, कार्यालय पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी (सां.क्र./०००४) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे व परि.क्र.३ मध्ये उपरोक्‍त बाबीसाठी होणारा खर्च 
सन २०२०-२१ याऐवजी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३०४१२५७०९०४०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने, 
RAJU KALLUJI 
NARPANDE 


(राजू नरपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
२.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
३.महाळेखापाल, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
४.महाळेखापाल, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
५.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे, 
७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
८.वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई, 
९.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०.निवड नस्ती (२२-सो. 


